महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११६/प्र.क्र. ५२/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ जून, २०१९ 

संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दिनांक ३०.०७.२०१६ रोजीचे आदेशा 
2) समक्रमांकाचे दिनांक १९.०१.२०१९ रोजीचे आदेशा 


आदेठा 


श्री.र.ना.जगताप, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये, 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुराभिलेख संचालनालयाच्या पुरालेखाकार, पुणे या 
कार्यालयातील सहायक संचालक या पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. श्री.जगताप 
हे सहायक संचालक, पुराळेखाकार, पुणे या पदावर दिनांक ०९.०८.२०१६ पासून कार्यरत असून त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दिनांक ०८.०८.२०१९ रोजी संपुष्टात येणार आहे. 
२. प्रशासकीय कारणास्तव, श्री.र.ना.जगताप, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
सेवा सदर आदेशान्वये प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून त्यांची प्रतिनियुक्ती प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना 
महसूल व वन विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्री.जगताप यांनी तत्काळ महसूल व वन विभागात रूजू व्हावे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२१९५३२६९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maha 


Imtiyaz a 
Mushtaque Kazi ce noc 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.र.ना.जगताप, सहायक संचालक, पुरालेखाकार, पुणे. 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई - ४०० ०३२. 
२ सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३) उपसचिव (सा.कां.२), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
४) संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, १५६ एलफिन्स्टन महाविद्यालय इमारत, महात्मा गांधी मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई. 
५ निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


